सहायक अभियंता श्रेणी-१ (स्थापत्य) या 
संवर्गातून कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) या 
संवर्गात पदोन्नती उपरांत पदस्थापना. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः पीओजी-११२२/ प्र.क्र. ४० (भाग-१)/ सेवा-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: 30 मे, २०२२ 
संदर्भ: सा. बां. विभाग शासन आदेशा क्र.: पीओजी-११२२/प्र.क्र. ४०/सेवा-१, दिनांक २७.०४.२०२२ 


शासन आदेशा :- 

संदर्भाधीन शासन आदेशातील अ. क्र. ४२ येथील श्री. मुकेश भालचंद्र ठाकूर, सहायक अभियंता 
श्रेणी-१ यांना निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात सेवाज्येष्ठतेनुसार कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) या पदावर तदर्थ 
पदोन्नती देण्यात आलेली आहे. पदोन्नतीउपरांत कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) म्हणून त्यांची पदस्थापना 
लातूर महानगरपालिका, लातूर येथे करण्यात आली होती. सदरच्या पदस्थापनेत या आदेशान्वये सुधारण 
करण्यात येत असून, त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या पदावर पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अ.क्र अधिकाऱ्याचे नाव वाटप झालेला विभाग पदस्थापनेचे ठिकाण 


विंड श्री. मुकेश भालचंद्र ठाकूर नाशिक जिल्हा परिषद (सा. बां.) विभाग, धुळे 


२. श्री. मुकेश भा. ठाकूर यांना संदर्भाधीन पदोन्नती आदेशातील अटी-शरर्ती लागू राहतील. 

३. संबधित नियंत्रक अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी श्री. ठाकूर यांना पदोन्नतीउपरांत 
पदस्थापनेच्या ठिकाणी रूजू होण्यासाठी तात्काळ पदमुक्‍त करावे व नवीन नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर 
होण्यास सांगावे. तसेच, श्री. ठाकूर यांना पदोन्नतीउपरांत पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू होण्यासाठी कोणत्या 
दिनांकास कार्यमुक्त केले आणि ते पदस्थापनेच्या ठिकाणी कोणत्या दिनांकास हजर झाले याबाबत शासनास 
doser|.pwd@maharashtra.gov.in या ई-मेल आयडीवर त्वरित अवगत करावे. 


४. श्री. ठाकूर यांनी कमीत कमी पदग्रहण अवधी घेऊन नव्या पदाचा पदभार स्वीकारावा व आपला 
पदग्रहण अहवाल शासनास विनाविलंब सादर करावा. श्री. ठाकूर हे पदोन्नतीने पदस्थापनेच्या पदावर या 
आदेशाच्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या विहीत मुदतीत रुजू न झाल्यास त्यांचा अनुपस्थितीचा कालावधी हा 
अकार्यदिन (dies non) म्हणून गणला जाईल. तसेच महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ मधील 
नियम-२३ कडे त्यांचे लक्ष वेधण्यात येत आहे. सदर नियमातील तरतूदी लक्षात घेता, त्यांनी पदस्थापनेत 
बदल करण्यासाठी कुठल्याही स्वरुपाची आवेदने सादर केल्यास ते शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र ठरतील. 
५. श्री. ठाकूर यांनी पदोन्नतीच्या पदावर पदग्रहण केल्यापासून एक महिन्याच्या आत वेतन निश्चितीचा 
विकल्प द्यावा. असा विकल्प विहित मुदतीत न दिल्यास त्यांची वेतननिश्चिती महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) 
नियम, १९८१ मधील नियम क्र. ११ (१) (ए) अनुसार पदोन्नतीचा दिनांक विचारात घेवून करण्यात येईल. 


शासन आदेश क्रमांकः पीओजी-११२२/प्र.क्र. ४० (भाग-१)/ सेवा-१ 


६. श्री. ठाकूर यांनी नवीन नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर होताच पदभार स्वीकारल्याचा दिनांक शासनास 


तसेच संचालक, माहिती तंत्रज्ञान समन्वय केंद्र, पुणे यांना कळवावा. 


सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०५३०१७५२३१०९१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


प्रत, 


tally signed by POOJA BHASKAR UDAWANT 


ig! 
DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, PUBLIC WORKS 
DEPARTMENT, postalCode=400032, hi 
2.5.4.20=3a216aeb67842b82e08ea38ee54 1 73f5a527cd40299fd7cb 


135e0abc12d5ab49, 


D pseudonym=F9345CFD89BE8F 3E65EFOE9FCEBBO1B03D01EB11 
U AWA N T erialNumber=COBDDEC9E386D4BD1D8C491 13A8F429650B2609D 
EAOBDA6E1ED8FD5S5A0D6ASFD, POOJA BHASKAR UDAWANT 
Date: 2022.05.30 17:54:54 +05'30' 
(पु. भा. उदावंत) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, धुळे, 
. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई / कोकण / पुणे / नाशिक / औरंगाबाद / 


नांदेड/ अमरावती/ नागपूर / राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, नवी मुंबई, 


. मुख्य अभियंता, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, पुणे, 
. मुख्य अभियंता (विद्युत), मुंबई, 
. मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 


७. संचालक, माहिती तंत्रज्ञान समन्वय केंद्र, हॉटेल सागर प्लाझा समोर, कँप पुणे, 
८. श्री. मुकेश भा. ठाकूर, सार्वजनिक बांधकाम उप विभाग, धरणगांव, जि. जळगांव, 
९. सार्वजनिक बांधकाम विभागातील सर्व अधीक्षक अभियंते, 


. संचालक, उपवने व उद्याने, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य-१, मुंबई, 

. जिल्हा कोषागार अधिकारी, धुळे/जळगांव, 

. सामान्य प्रशासन विभाग, का.-१३/१६-ब, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


मा. मंत्री, सा.बां. (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 


. मा.मंत्री, सा. बां. (सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय मुंबई, 


मा. राज्यमंत्री, सा. बां. (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 


. मा. राज्यमंत्री, सा. बां. (सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय मुंबई, 

. अपर मुख्य सचिव (सा.बां), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक, 
. सचिव (रस्ते / बांधकामे), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक, 

. सर्व सह सचिव / उप सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

. कार्यासन आस्था-१/३, सेवा-६, संगणक कक्ष, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

. निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


